पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण या योजनेतंर्गत 
सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये प्रशिक्षण 
कार्यक्रम राबविलेल्या संस्थाना अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र-२०२३/प्र.क्र.३५/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ मार्च, २०२३. 


शासन निर्णय क्र अविवि २००९ /प्र.क्र. १८८/०९/कार्यासन १,दि. २७ जुले,२००९. 
शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/ प्र.क्र १८८/०९/कार्यासन १,दि.२९ऑगस्ट,२००९. 
शासन परिपत्र वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिल,२०२२. 
जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.साशा/कार्या-१०/स्थानि-२/२०२३/१९४ 

दि.३ मार्च,२०२३. 
५) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.२०१९/आरबी-१/डेस्क-२/टेबल- 
(४एके)/पोभप्र/प्र.क्र.३० दि.६ मार्च,२०२३. 


वाचा :- 4 
२ 


3 
8 


oe CS 


SS fT 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समुहातील उमेदवारांचे पोलिस सेवेतील भरतीच्या प्रमाणात वाढव्हावी या 
उददेझ्ाने संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णय दि. २७ जुलै २००९, अन्वये पोलिस भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण 
योजना राबविण्यात येत होता. त्यानुसार सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये शासनामार्फत खाजगी प्रशिक्षण 
संस्थांची निवड करुन सदर प्रशिक्षण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या प्रशिक्षण संस्थांनी दोन 
महिन्याचे (६० दिवस) यझास्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण केले अशा प्रशिक्षण संस्थांना १००% अनुदान शासन निर्णय 
दि. २७ जुले २००९, मधील विहित केलेल्या तरतूदीनुसार अनुदान वितरित करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.४ 
अन्वये जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, संदर्भ क्र.५ अन्वये जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी शिफारशीसह सादर केला 
आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२०-२१ मध्ये पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या संस्थाना १००% अनुदान 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेकरिता सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये रु.७ कोटी एवढा निधी 
अंर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या दिनांक दि.०४ एप्रिल,२०२२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये एकूण अंर्थसंकल्पित निधीच्या ४९ % निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
त्यानुसार या योजनेतंर्गत ४९ % च्या प्रमाणात रु. ३.४३ कोटी एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 
उपलब्ध निधीमधून सन २०२०-२१ या वर्षी राबविण्यात आलेल्या पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे 
खालील विवणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे २ संस्थांना प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे १००% अनुदान असे एकूण 
रु.८,३५,४१०/- वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०२३/प्र.क्र.३५/का-९ 


अ. | जिल्हा संस्थेचे नाव प्रशिक्षणा करीता मंजूर अनुदानाची रक्‍कम 
क्र निवड केलेली 
विद्यार्थी संख्या 
hal चंद्रपूर । अध्यक्ष साईबाबा शिक्षण संस्था c= | 00 रु.५,६५,०००/- 
पिटीगुडा ता जिवती जि.चंद्रपूर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे १००% 
२ । नांदेड | विवेकानंद बहुउदेशिय शिक्षण ४२ रु.०२,७०,४१०/- 
क्रिडा सास्कृतीक सामाजिक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरचे १००%) 
व्यायाम प्रसारक मंडळ,नांदेड 
एकूण रुपये ८,३५,४१०/- 


(अक्षरी रुपये आठ लक्ष पस्तीस हजार चारशे दहा फक्त) 


२. उपरोक्त प्रमाणे मंजूर अनुदान अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना स्वाधीन 
करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियत्रंक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून काम पहातील. 

३. मंजूर अनुदानापैकी जिल्हाधिकारी यांनी प्रशिक्षण संस्थेस शिक्षकांचे मानधन प्रती शिक्षक प्रती 
महिना रु.१५,०००(दोन शिक्षक अनुज्ञेय) वाचन साहित्य रु.३०० प्रती विदयार्थी, अल्प उपहार प्रती विदयार्थी 
रु.१५ प्रती व गणवेश प्रति विद्यार्थी विद्यावेतन रु.१००० प्रती विदयार्थी या प्रमाणात अनुदान वितरीत संबंधीत 
विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत जर एखाद्या संस्थेने विद्यार्थ्याचे विद्यावेतन 
स्वखर्चाने अदा केले असेल तर अज्ञा परिस्थितीत विद्यावेतन अदा केल्याचे पुरावे (पावती, बॅकेचे कागदपत्र ) 
जमा करुन सदर विद्यावेतन संस्थेने संबंधित विद्यार्थ्याना अदा केळे याची खातरजमा केल्यावरच 
विद्यावेतनाची रक्‍कम संबंधित संस्थेस अदा करावी. तसेच वितरीत अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित 
संस्थेकडून प्राप्त करुन शासनास सादर करावे. 

४. या योजनेस होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई ०१, २२३५-समाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ समाज 
कल्याण ०१७ स्वयंसेवी संस्थाना सहायक अनुदान ०१, अल्पसंख्याकाना सहायक अनुदान (०१) (३२) पोलिस 
शिपाई भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरीता विविध संस्थाना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ सी 
२७९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्रर०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दि.१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकार अंतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भागर अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारा नुसार तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थस 
२०२०/प्र.क्र.४३/अर्थ ३ दि.०४ एप्रिल,२०२२ मधील सर्व अटीची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटीची 
पूर्तता होत आहे. त्यास अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०२३/प्र.क्र.३५/का-९ 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२४१७३३०१३९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 


Di 
IN: ¢=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2, 


5.4.20=ff4ebSe12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba7710 
8c21a289d50d4b, postalCor 10032, 


VASANTRAO PATIL 12. 10 र 
(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
४. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर व नांदेड, 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
१०. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 RIA), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


